महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 

गुरूवार ते बुधवार , मार्च ३० एप्रिल ५ , २०२३ / चैत्र ९ -१५ , शके १ ९ ४५ 


पृष्ठे 

भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , नाही . 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक अ , चार - अ , चार - ब 
व चार – क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


वर्ष ९ , अंक १३ ] 

[ पृष्ठे २४ , किंमत : रुपये १०.०० 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक- अमरावती विभागीय पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . , केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


सत्यमेव जयते 


भाग १ ( अ . वि . पु ) , म . शा . रा . , अ . क्र . ३३ ९ . 


अनुक्रमणिका 


१-२४ 


Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 . 


भाग एक- अ . – ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा 
नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 

नाही . 

संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

वाचा : - पोलीस अधिक्षक ( ग्रामीण ) , अमरावती यांचे पत्र क्र.जि.वि. शा - ३ ९ ७ - २०२३ , दि . ०३-०२-२०२३ . 

आदेश 


पृष्ठे 

१-२ 


क्रमांक कक्ष - २७ - म.स. - ०१ - गृह विभाग -३७ ( १ ) ( ३ ) आदेश - कावि - १७६-२०२३. 

उपरोक्त वाचा क्र . ( १ ) अन्वये पोलीस अधिक्षक , अमरावती ग्रामीण यांनी दिलेल्या पत्रान्वये नमूद केले आहे की , सध्याच्या राजकीय घडामोडीच्या 
पार्श्वभूमीवर काही समाजकंटक क्षुल्लक कारणावरून वाद निर्माण करून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करू शकतात . तसेच , विविध राजकीय 
पक्षांचे नेते , पदाधिकारी हे एकमेकांविरोधात बयानबाजी व पोस्टरबाही करीत असल्यामुळे स्थानिक स्तरावर त्यांचे कार्यकर्ते समोरासमोर येऊन वाद 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
अ . - एक -१ ( १८४८ ) . 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च ३० एप्रिल ५ , २०२३ / चैत्र ९ -१५ , 


तसेच , दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२३ ते दि . २५ मार्च २०२३ पर्यंत माध्यमिक व उच्च माध्यमिक १२ वी ( एच . एस . सी . ) , १० वी ( एस . एस . सी ) 
शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा होणार असल्याने असामाजिक तत्वांकडून परीक्षा केंद्रावर शांतता भंग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 


शके १ ९ ४५ 


तसेच , दिनांक ०६ मार्च २०२३ रोजी उत्सव व दि . ०७ मार्च २०२३ रोजी धुलीवंदन उत्सव साजरा करण्यात येत असल्याने कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 


तसेच , जिल्ह्यामध्ये स्थानिक पक्ष व इतर पक्षांकडून व संघटनांकडून उपोषणे / आंदोलने करण्यात येतात . विविध वस्तूच्या दरवाढीमुळे स्थानिक 
संघटना तसेच विविध मागण्या व प्रश्नांवर मुस्लीम संघटना , हिंदू संघटना , शेतकरी संघटना व इतर संघटना , पक्ष अचानक आंदोलने करू शकतात . 
त्याच प्रमाणे मराठा / धनगर / ओबीसी समाजातर्फे आरक्षण करीता आंदोलन करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 


सदर काळात काही खोडसाळ समाजकंटकांकडून क्षुल्लक कारणावरून वाद निर्माण करून तसेच स्थानिक नागरिकांकडून व राजकीय पक्ष 
संघटनांकडून वळोवेळी किंवा अचानकपणे आपआपल्या मागण्याकरीता आंदोलने करण्यात येतात . त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . 


तरी वरील बाबी लक्षात घेता जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्थेची परिस्थिती अबाधीत राहावी याकरीता पोलीस आयुक्तालय परिक्षेत्र वगळून अमरावती 
जिल्ह्यामध्ये ग्रामीण भागात महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे प्रतिबंधक आदेश दि . २१ फेब्रुवारी २०२३ चे ००.०१ वा . पासून ते 
०७ मार्च २०२३ चे २४.०० वा . पर्यंत लागू करण्यात येत आहे . 


उपरोक्त बाबी लक्षात घेता जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्थेची परिस्थिती अबाधीत रहावी या दृष्टीने सुरक्षिततेसाठी उपाय योजना करण्याचे दृष्टीने 
मी , विवेक घोडके , अपर जिल्हादंडाधिकारी मला प्रदान असलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र पोलीस अधिसूचना व आदेशान्वये खालील प्रकारास बंदी 
घालीत आहे . 


अधिसूचना मु . पो . कायदा १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) 

( १ ) शस्त्र तसेच तलवार , भाला , चाकू , लाठी व इतर वस्तुमुळे जीवीत हानी होवू शकते असे शस्त्र . 

( २ ) विस्फोटकाचे व कच्च्या मालाची वाहतूक करणे . 

( ३ ) दगड , विटा , इ . क्षेपणास्त्राचा वापर करणे ( गोळा करणे ) . 

( ४ ) माणसाच्या / जमावाच्या एकत्रिकरण करण्यास , पुतळ्याचे प्रदर्शन करण्यास . 


( ५ ) जाहीररित्या ओरडणे , गाणे संगीत वाजविणे , बिभीत्स चाळे करणे , अंगविक्षेप करणे , चित्र विचीत्र कृती करणे , बदनामी कारक बोलने , 
छायाचित्राचे प्रदर्शन करणे . 


अधिसूचना मु . पो . कायदा १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( ३ ) 

कोणत्याही मानवी मेळाव्यास , मिरवणुकीस कोणत्याही ठिकाणी आयोजित करण्यास सार्वजनिक सुरक्षिततेसाठी , धोका होण्याची शक्यता लक्षात 
घेऊन बंदी घालीत आहे . 


महाराष्ट्र पोलीस कायदा १ ९ ५१ चे कलम ( १ ) अन्वये जारी केलेल्या म.पो.का.च्या कलम ३७ ( २ ) अन्वये जारी केलेला आदेश दि . २१ फेब्रुवारी 
२०२३ चे ००.०१ वा . पासून ते दि . ०७ मार्च २०२३ चे २४.०० वा . पर्यंत अमरावती जिल्ह्यात पोलीस आयुक्तालय परिक्षेत्र वगळून ग्रामीण भागात लागू 
राहील . 


उपरोक्त कलम ३७ ( १ ) अन्वये जारी केलेल्या अधिसूचनाचे उल्लंघनाबाबत महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम ३७ ( १ ) अन्वये कारवाई करण्यात 
येईल . तसेच , कलम ३७ ( १ ) अन्वये जारी केलेल्या आदेशाचे उल्लंघनाबाबत संबंधितावर उचित कायदेशिर कारवाई करीता महाराष्ट्र पोलीस कायदा 
१ ९ ५१ च्या कलम ( ३ ) अन्वये करण्यात येईल . उपरोक्त आदेश कामावरील शासकीय , निमशासकीय कर्मचारी , लग्न , नाटक , तमाशे , धार्मिक शासकीय 
कार्यक्रम , आठवडी बाजार यांना लागू होणार नाही . अंत्ययात्रेच्या व्यतिरीक्त कोणत्याही मिरवणुका / कोणत्याही रस्ता / ओळी मधून कोणत्याही पोलीस 
स्टेशन अधिका - यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे . 

सदरहू आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दि . १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे . 


अमरावती : 

दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२३ . 


विवेक घोडके , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 
अमरावती . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च ३० एप्रिल ५ , २०२३ / चैत्र ९ -१५ , शके १ ९ ४५ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३४० . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 
आदेश 


क्रमांक ३६-२०२३. 

श्रीमती शयना पाटील , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अकोला त्याच्या खाती दि . ०२ फेब्रुवारी २०२३ रोजी एकूण २६ ९ दिवसांची 
अर्जित रजा शिल्लक आहे . यांना दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२३ ते दि . 
१५ फेब्रुवारी २०२३ अशी एकूण तिन ( ३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या 
मागे दि . ११ फेब्रुवारी २०२३ व दि . १२ फेब्रुवारी २०२३ रोजीचा दुसरा 
शनिवार व रविवार ची सुट्टी जोडून दि . १० फेब्रुवारी २०२३ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दि . १६ फेब्रुवारी २०२३ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 

रजेवरून परत आल्यानंतर त्याची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती शयना पाटील , ह्या जर वर 
नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहील्या 

असत्या . 


. 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३५ व ३६ आणि 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १० ( ३ ) अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार असा 
आदेश देते की , श्री . ङि बी . पतंगे , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . सत्र 
न्यायाधीश , अकोला हे वरील रजेच्या काळात सदर न्यायालयाचा न्यायिक 
व प्रशासकीय कार्यभार पाहतील . 

दिनांक १ फेब्रुवारी २०२३ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३४१ . 
आदेश 


क्रमांक ५३ - २०२३. 

श्री . सी . एस . बाविस्कर , जिल्हा न्यायाधीश - १ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
अकोट त्याच्या खाती दि . ०२ फेब्रुवारी २०२३ रोजी एकूण ७८ दिवसांची 
अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे . त्यांना दि . ०३ फेब्रुवारी २०२३ ते 
दि . ०८ फेब्रुवारी २०२३ अशी एकूण सहा ( ६ ) दिवसांची परिवर्तीत रजा 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . सी . एस . बाविस्कर , हे जर वर 
नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३५ व ३६ आणि 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १० ( ३ ) अन्वये प्रदान करण्यात 


आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी या पूर्वी दिलेल्या आदेशान्वये वरील 
रजेच्या काळात सदर न्यायालयाचा न्यायीक स्वरूपाचा कार्यभार 
श्री . एस . एम . पाटील , जिल्हा न्यायाधीश - ३ व अति सत्र न्यायाधीश , 
अकोला तसेच प्रशासकीय स्वरूपाचा कार्यभार श्री . बी . एन . चिकणे , 
दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , अकोट यांनी पाहिला . 


अकोला : 

दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२३ . 


प्रमुख 


सुवर्णा कि 

केवले , 

जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
अकोला . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३४२ . 

आदेश 


क्रमांक ३४-२०२३ 

श्री . ए . जी . नाईक , दिवाणी न्यायाधीश , क स्तर , सिंदखेडराजा 
यांना दिनांक ११ जानेवारी २०२३ ते १३ जानेवारी २०२३ पावेतोची अशी 
एकूण ०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक दि . १० जानेवारी २०२३ 
चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक १६ जानेवारी २०२२ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा पदभार 
श्री . एस . यु . कंठे , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , देऊळगावराजा यांनी 
स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . ए . जी . नाईक , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , सिंदखेडराजा हे 
रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए . जी . नाईक , दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर , सिंदखेडराजा हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते सह दिवाणी न्यायाधीश , क स्तर , सिंदखेडराजा येथे 
स्थानापन्न म्हणून राहिले असते . 


श्री . ए . जी . नाईक , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , सिंदखेडराजा 
यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ७० ( १ ) 
प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा 
प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण ९ ५ दिवस अर्जित रजा 
शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०३ ( तीन ) दिवसांची 
अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३४३ . 

आदेश 


क्रमांक ३५-२०२३ . – 

श्री . 

यु . एस . ईवरे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्या.दं.प्र.वर्ग , 


20 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च ३० एप्रिल ५ , २०२३ / चैत्र ९ -१५ , शके १ ९ ४५ 


संग्रामपुर यांना दिनांक १६ जानेवारी २०२३ ते १८ जानेवारी २०२३ 
पावेतोची अशी एकूण ०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक 
१३ जानेवारी २०२३ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते १ ९ जानेवारी 
२०२३ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्री 
. 

यु . एस . ईवरे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्या.दं.प्र.वर्ग , 
संग्रामपुर हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त 
राहतील . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा पदभार 
श्री . एस . एच . बेलसरे , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्या . दं.प्र.वर्ग , 
जळगाव जामोद यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे . 

1 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . यु . एस . ईवरे , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर तथा न्या.दं.प्र . वर्ग , संग्रामपूर हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्या.दं.प्र.वर्ग , 
संग्रामपुर येथे स्थानापन्न म्हणून राहिले असते . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३४४ . 
आदेश 


क्रमांक ३६-२०२३. 

श्री . पी . आर . कदम , जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , मलकापूर यांना दिनांक १६ जानेवारी २०२३ ते दिनांक 
१८ जानेवारी २०२३ पावेतो ०३ ( तीन ) दिवसांची वैद्यकीय कारणास्तव 
परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्री 
. 

यु . एस . ईवरे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्या.दं.प्र.वर्ग , 
संग्रामपुर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम 
७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या 
रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण ९ ६ दिवस अर्जित 
रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०३ ( तीन ) 
दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधित अर्जदार यांचे न्यायालयाचा पदभार 
श्री . एस . व्ही . जाधव , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , मलकापूर यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहीला . 


श्री . पी . आर . कदम जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
मलकापूर हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या पुर्वीच्याच पदी नियुक्त 
राहतील . 


श्री . पी . आर . कदम जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
मलकापूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम 
७० ( ३ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या 
अर्धवेतनी रजेच्या खाती रजा प्रारंभीचे दिनांकास एकूण ६ ९ दिवसांची 
अर्धवेतनी रजा शिल्लक होती . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेल्या ०२ 
( दोन ) दिवसांच्या परिवर्तीत रजेच्या दुप्पट म्हणजे एकूण ०६ ( सहा ) 
दिवसांची अर्धवेतनी रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . आर . कदम जिल्हा 
न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , मलकापूर हे उपरोक्त 
रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , मलकापूर म्हणून स्थानापन्न राहीले असते . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ३४५ . 

आदेश 


क्रमांक ३७-२०२३ 

श्री . एस . एम . चंदगडे , जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अति . सत्र न्यायाधीश , 
मेहकर यांना दिनांक १७ जानेवारी २०२३ व दिनांक १८ जानेवारी २०२३ 
पावेतो ०२ ( दोन ) दिवसांची वैद्यकीय रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
दिनांक १७ जानेवारी २०२३ व दिनांक १८ जानेवारी २०२३ पावेतो श्री . 
एस . व्ही . केंद्रे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अति . सत्र न्यायाधीश , 
मेहकर यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहीला . 


श्री . एस . एम . चंदगडे , जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अति . सत्र न्यायाधीश , 
मेहकर हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या पुर्वीच्याच पदी नियुक्त 
राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते श्री . एस . एम . चंदगडे , जिल्हा न्यायाधीश 
१ तथा अति सत्र न्यायाधीश , मेहकर हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अति . सत्र न्यायाधीश , 
मेहकर म्हणून स्थानापन्न राहीले असते . 


श्री . एस . एम . चंदगडे , जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अति . सत्र न्यायाधीश , 
मेहकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम 
७० ( ३ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या 
अर्धवेतनी रजेच्या खाती रजा प्रारंभीचे दिनांकास एकूण २ ९ २ दिवसांची 
अर्धवेतनी रजा शिल्लक होती . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेल्या ०२ 
( दोन ) दिवसांच्या परिवर्तीत रजेच्या दुप्पट म्हणजे एकूण ०४ ( चार ) 
दिवसांची अर्धवेतनी रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे 

सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३४६ . 

आदेश 


क्रमांक ३८-२०२३ 

श्रीमती पी . एस . काळे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ , खामगाव यांना 
दिनांक २५ जानेवारी २०२३ ते २७ जानेवारी २०२३ पावेतोची अशी 
एकूण ०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २४ जानेवारी २०२३ चे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च ३० एप्रिल ५ , २०२३ / चैत्र ९ -१५ , शके १ ९ ४५ 


कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दि . ३० जानेवारी २०२३ चे कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . पी . पी . कुळकर्णी , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ , खामगाव 
यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे . 


श्रीमती पी . एस . काळे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , खामगाव ह्या 
रजेवरून परत आल्यानंतर त्या त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की श्रीमती पी . एस . काळे , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश –१ , खामगाव हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , खामगाव येथे स्थानापन्न म्हणून 
राहिले असते . 


श्रीमती पी . एस . काळे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ , खामगाव यांना 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ७० ( १ ) प्रमाणे 
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे 
दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण १८ ९ दिवस अर्जित रजा शिल्लक 
आहे . त्यामधून 
त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित 
रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात 
यावी . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३४७ . 

आदेश 


क्रमांक ३ ९ - २०२३. 

श्री . एच . एस . भुरे , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , बुलडाणा , 
यांना दिनांक १७ जानेवारी २०२३ ते १ ९ जानेवारी २०२३ पावेतोची अशी 
०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित व दिनांक १७ जानेवारी २०२३ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक २० जानेवारी २०२३ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे पदाचा पदभार श्री . डी . 
बी . हंबीरे , सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , बुलडाणा यांनी स्वतःचे 
काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . एच . एस . भुरे , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , बुलडाणा 
हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एच . एस . भुरे , सचिव , जिल्हा 
विधी सेवा प्राधिकरण , बुलडाणा हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर ते सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , बुलडाणा येथे 
स्थानापन्न म्हणून राहिले असते . 


श्री . एच . एस . भुरे , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , बुलडाणा 
यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ७० ( १ ) 
प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा 

अ.- एक -२ ( १८४८ ) . 


प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण ३१५ दिवस अर्जित रजा 
शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०३ ( तीन ) दिवसांची 
अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 

दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२३ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३४८ . 

पहा . – ( १ ) शासन निर्णय वित्त क्र . संकीर्ण - २०१७ - प्र.क्र .२५ - सेवा -६ , 
दि . २३ जुलै २०१८ . 


( २ ) श्रीमती ए . एस . वैरागडे , जिल्हा न्यायाधीश - १ , खामगाव 
यांचा बाल संगोपन रजा मिळणे बाबतचा दिनांक 
०१ फेब्रुवारी २०२३ रोजीचा अर्ज . 

आदेश 


क्रमांक ४३-२०२३ . 

श्रीमती ए . एस . वैरागडे , जिल्हा न्यायाधीश -१ , खामगांव यांना दिनांक 
२० फेब्रुवारी २०२३ ते दिनांक १० मार्च २०२३ पावेतोची या कॅलेंडर 
वर्षामध्ये प्रथम टप्यामध्ये कमाल मर्यादा अशी एकूण ३० ( तीस ) दिवसांची 
बाल संगोपन रजा दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२३ चे कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक २३ मार्च २०२३ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२३ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
२३ मार्च २०२३ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो रजेच्या कालावधीत अर्जदार 
यांचे पदाचा पदभार श्रीमती पी . एस . काळे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , 
खामगांव यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे . 


श्रीमती ए . एस . वैरागडे , जिल्हा न्यायाधीश -१ , खामगांव हे रजेवरुन 
परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती ए . एस . वैरागडे , जिल्हा 
न्यायाधीश - १ , खामगांव ह्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेल्या 
नसत्या तर जिल्हा न्यायाधीश - १ , खामगांव येथे स्थानापन्न म्हणून राहिल्या 

असत्या . 


उपरोक्त रजा काळाचे वेतन संदर्भ क्र . ( ०१ ) चे शासन निर्णयामध्ये 
अटी व शर्ती प्रमाणे अनुज्ञेय राहील परंतू सदरहू अर्जदार या सेवेतून 
इतर सेवेत जाण्याकरीता किवा अन्य कारणाकरीता राजीनामा द्यावयाचा 
असल्यास अथवा कार्यमुक्त व्हावयाचे असल्यास बालसंगोपन रजा म्हणून 
घेतलेल्या कालावधीतील वेतना इतके वेतन शासनास अदा करावे लागेल . 


उपरोक्त रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . तसेच 
बालसंगोपन रजेचा हिशोब शासन निर्णयासोबत असलेल्या विहीत प्रपत्रामध्ये 
घेवून ते सेवापुस्तकात जोडावे . 

दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२३ . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च ३० एप्रिल ५ , २०२३ / चैत्र ९ - १५ , शके १ ९ ४५ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३४ ९ . 

पहा . – ( १ ) 


शासन निर्णय वित्त क्र . संकीर्ण - २०१७ - प्र.क्र .२५ - सेवा -६ , 
दि . २३ जुलै २०१८ . 


( २ ) 

श्रीमती ए . एस . वैरागडे , जिल्हा न्यायाधीश - १ , खामगाव 
यांचा बाल संगोपन रजा मिळणे बाबतचा दिनांक 
०१ फेब्रुवारी २०२३ रोजीचा अर्ज . 

( ३ ) आदेश क्रमांक ४३/२०२३ , दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२३ . 

शुद्धीपत्र 


क्रमांक जिओसेल - ७४४-२०२३. 

वरील संदर्भ क्रमांक ( ३ ) मधील परिच्छेद क्रमांक १ मधील दिनांक 
१० मार्च २०२३ पावेतो ऐवजी दिनांक २१ मार्च २०२३ पावेतोची असे 
वाचण्यात यावे . 


बुलडाणा : 

दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२३ . 


( अवाच्य ) 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
बुलडाणा . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ३५० . 

आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - १-११-२०२३ . 

श्री . एन . आर . प्रधान , जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अ.स. न्या . , वाशिम 
यांच्या खाती दिनांक ०४ जानेवारी २०२३ रोजी एकूण २४६ दिवसांची 
परावर्तीत रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक ०५ जानेवारी २०२३ ते 
दिनांक ०६ जानेवारी २०२३ अशी एकूण दोन ( ०२ ) दिवसांची परावर्तीत 
रजा ( वैद्यकीय कारणास्तव ) कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एन . आर . प्रधान , जिल्हा न्यायाधीश 
१ तथा अ.स. न्या . , वाशिम वर नमुद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर 
ते त्याच पदावर राहीले असते . मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ 
चे कलम ३७ आणि फौजदारी प्रक्रिया संहीता १ ९ ७३ चे कलम १५ 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून , मी दिलेल्या 
आदेशानुसार , वरील न्यायालयाचा कार्यभार उपरोक्त कालावधीत 
श्री . एच . आर . वाघमारे , जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अ.स. न्या . , वाशिम 
यांनी पाहिला . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३५१ . 

आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - १-१२-२०२३. 

श्री . एच . एम . देशपांडे , सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अ . 


स.न्या . , वाशिम यांच्या खाती दिनांक १४ डिसेंबर २०२२ रोजी एकूण 
५१६ दिवसांची परावर्तीत रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक १५ डिसेंबर 
२०२२ ते दिनांक २६ डिसेंबर २०२२ अशी एकूण बारा ( १२ ) दिवसांची 
परावर्तीत रजा ( वैद्यकीय कारणास्तव ) कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती होती . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एच . एम . देशपांडे , सेवानिवृत्त 
जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अ . स.न्या . , 
स . न्या . वाशिम 
वाशिम वर नमूद 
नमूद केल्याप्रमाणे 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहीता १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी दिलेल्या आदेशानुसार , वरील न्यायालयाचा 
दिनांक १५ डिसेंबर २०२२ ते दिनांक २२ डिसेंबर २०२२ रोजीचा 
कार्यभार श्री . एन . आर . प्रधान , तत्कालीन जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा 
अ.स. न्या . , वाशिम यांनी व दिनांक २३ डिसेंबर २०२२ ते दिनांक 
२६ डिसेंबर २०२२ रोजीचा कार्यभार निम्नस्वाक्षरीत यांनी पाहिला . 
दिनांक ७ जानेवारी २०२३ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३५२ . 

आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २-१५-२०२३ . - 

श्री . आर . एस . मानकर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , मंगरूळपीर यांच्या खाती दिनांक 
११ जानेवारी २०२३ रोजी एकूण ६६ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक 
आहे . त्यांना दिनांक १२ जानेवारी २०२३ व दिनांक १३ जानेवारी २०२३ 
अशी एकूण दोन ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ११ जानेवारी 
२०२३ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १६ जानेवारी २०२३ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . एस . मानकर , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व न्या . दं . प्र.श्रे . , मंगरुळपीर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते , तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहीता १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी असा आदेश देतो की , श्री . एन . के . मेश्राम , 
सह दिवाणी न्यायाधीश ( क स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , 
मंगरुळपीर यांनी उपरोक्त कालावधीत वरील न्यायालयाचे काम पाहावे . 

दिनांक १३ जानेवारी २०२३ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च ३० एप्रिल ५ , २०२३ / चैत्र ९ -१५ , शके १ ९ ४५ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३५३ . 

आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २-१६-२०२३ . 

श्रीमती आर . बी . सोरेकर , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क.स्तर ) तथा 
न्या.दं. प्र.श्रे . , वाशिम यांच्या खाती दिनांक ०४ जानेवारी २०२३ रोजी 
एकूण ५७ दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक 
०५ जानेवारी २०२३ ते दिनांक ०७ जानेवारी २०२३ अशी एकूण तीन 
( ०३ ) दिवसांची परावर्तीत रजा ( वैद्यकीय कारणास्तव ) दिनांक 
०४ जानेवारी २०२३ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते ० ९ जानेवारी 
२०२३ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती आर . बी . सोरेकर , सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्या . द . प्र.श्रे . , वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहील्या असत्या . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहीता १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी दिलेल्या आदेशानुसार , श्री . आर . पी . शिंदे , 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्या . दं . प्र.श्रे . , वाशिम 
यांनी वरील न्यायालयाचे काम पाहिले . 

दिनांक १७ जानेवारी २०२३ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३५४ . 
आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २-२०-२०२३ . - 

श्री . आर . एस . मानकर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , मंगरूळपीर यांच्या खाती दिनांक 
१३ जानेवारी २०२३ रोजी एकूण ६४ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक 
आहे . त्यांना संदर्भ क्र . २ नुसार दिनांक १२ जानेवारी २०२३ ते १३ 
जानेवारी २०२३ अशी एकूण दोन ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आलेली आहे . आता त्यांची 
दिनांक १४ जानेवारी २०२३ ते दिनांक १७ जानेवारी २०२३ रोजीची चार 
( ०४ ) दिवसांची वाढीव अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती केली . 
रे सह 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . एस . मानकर , २ रे 
दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व न्या . दं . प्र.श्रे . , मंगरुळपीर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते , तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहीता १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 


अधिकाराचा वापर करून मी दिलेल्या आदेशानुसार , श्री . एन . के . 
मेश्राम , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम 
श्रेणी , मंगरुळपीर यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे काम 
पाहिले . 

दिनांक १ ९ जानेवारी २०२३ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३५५ . 

आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २-२२-२०२३. 

श्री . पी . यु . कुलकर्णी , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , मालेगांव यांच्या खाती दिनांक १६ जानेवारी 
२०२३ रोजी एकूण ६३ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना 
दिनांक १७ जानेवारी २०२३ व दिनांक १८ जानेवारी २०२३ अशी एकूण 
दोन ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . यु . कुलकर्णी , सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , मालेगांव वर 
नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते , तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहीता १ ९ ७३ कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी दिलेल्या आदेशान्वये श्री . जी . एस . बडगुजर , 
दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , मालेगांव 
यांनी उपरोक्त कालावधीत वरील न्यायालयाचे काम पाहिले . 

दिनांक २० जानेवारी २०२३ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३५६ . 

आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - १-२३-२०२३. 

श्री . एच . आर . वाघमारे , जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अ.स. न्या . , 
वाशिम यांच्या खाती दिनांक २० जानेवारी २०२३ रोजी एकूण २८२ 
दिवसांची दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक २३ जानेवारी 
२०२३ ते दिनांक २५ जानेवारी २०२३ अशी एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक २१ जानेवारी २०२३ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक २७ जानेवारी २०२३ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर केली आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एच . आर . वाघमारे , जिल्हा न्यायाधीश - ३ 
तथा अ . स . न्या , वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च ३० - एप्रिल ५ , २०२३ / चैत्र ९ -१५ , शके १ ९ ४५ 


तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहीता १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की , उपरोक्त रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे कामकाज श्री . एन . 
आर . प्रधान , जिल्हा न्यायाधीश - २ तथा अ . स . न्या . वाशिम यांनी पाहावे . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३५७ . 

आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २-२४-२०२३ . 

श्री . एस . जे . गायकवाड , दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ) , जोड 
न्यायालय , मंगरुळपीर यांच्या खाती दिनांक १७ जानेवारी २०२३ रोजी 
एकूण २८ ९ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक 
१८ जानेवारी २०२३ ते दिनांक १ ९ जानेवारी २०२३ अशी एकूण दोन 
( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर केली आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . जे . गायकवाड , दिवाणी 
न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ) , जोड न्यायालय , मंगरुळपीर वर नमूद केल्याप्रमाणे 
रजेवर गेले नसते , तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहीता १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी दिलेल्या आदेशान्वये श्रीमती एन . पी . 
पवार , सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अ.मु. न्या . दं . , वाशिम 
यांनी उपरोक्त कालावधीत वरील न्यायालयाचे काम पाहिले . 

दिनांक २१ जानेवारी २०२३ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३५८ . 

आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २-२९ - २०२३. 

श्री . एस . एस . उबाळे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व स्तर ) तथा 
अ.मु.न्या . दं . , वाशिम यांच्या खाती दिनांक १५ जानेवारी २०२३ रोजी 
एकूण २२५ दिवसांची परावर्तीत रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक १६ 
जानेवारी २०२३ ते दिनांक २३ जानेवारी २०२३ अशी एकूण आठ ( ०८ ) 
दिवसांची परावर्तीत रजा ( वैद्यकीय कारणास्तव ) कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती केली . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . एस . उबाळे , दिवाणी न्यायाधीश 
( व . स्तर ) तथा अ.मु. न्या . दं . , वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर 
गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहीता १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी दिलेल्या आदेशानुसार , श्री . जी . एम . 
चरणकर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व स्तर ) तथा अ.मु.न्या . दं . , 
वाशिम यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे काम पाहिले . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ३५ ९ . 

आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २-३२-२०२३. 

श्री . आर . पी . कुलकर्णी , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व.स्तर ) तथा 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वाशिम यांच्या खाती दिनांक 
२५ जानेवारी २०२३ रोजी एकूण २४१ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक 
आहे . त्यांना दिनांक ३० जानेवारी २०२३ व ३१ जानेवारी २०२३ रोजीची 
अशी एकूण दोन ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २७ जानेवारी 
२०२३ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०१ फेब्रुवारी २०२३ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . पी . कुलकर्णी , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते , तर ते त्याच पदावर 
राहिले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहीता १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की , उपरोक्त रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस . 
एस . उबाळे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , वाशिम यांनी पाहावा . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३६० . 

आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २-३३-२०२३. 

श्रीमती आर . बी . सोरेकर , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्या . दं . प्र.श्रे . , वाशिम यांच्या खाती दिनांक २२ जानेवारी २०२३ रोजी 
एकूण ४ ९ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक २३ 
जानेवारी २०२३ ते दिनांक २५ जानेवारी २०२३ अशी एकूण तीन ( ०३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा मंजूर केली आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती केलेली 
आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च ३० एप्रिल ५ , २०२३ / चैत्र ९ -१५ , शके १ ९ ४५ 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती आर . बी . सोरेकर , सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्या . दं . प्र.श्रे . , वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे 
रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या त्याच पदावर राहिल्या असत्या . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहीता १ ९ ७३ चे कलम १७ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी असा आदेश देतो की , दिनांक २३ जानेवारी 
२०२३ ते २५ जानेवारी २०२३ या कालावधीत श्री . आर . पी . शिंदे , २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्या . दं . प्र.श्रे . , वाशिम यांनी 
वरील न्यायालयाचा कार्यभार पाहिला . 

दिनांक २७ जानेवारी २०२३ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३६१ . 
आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २-४३-२०२३. 

श्री . व्ही . व्ही . नाशिककर , दिवाणी न्यायाधीश ( व स्तर ) , वाशिम 
यांच्या खाती दिनांक २६ जानेवारी २०२३ रोजी एकूण ४२४ दिवसांची 
परावर्तीत रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक २७ जानेवारी २०२३ ते 
दिनांक ०४ फेब्रुवारी २०२३ अशी एकूण नऊ ( ० ९ ) दिवसांची परावर्तीत 
रजा ( वैद्यकीय कारणास्तव ) कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . व्ही . नाशिककर , दिवाणी 
न्यायाधीश ( व . स्तर ) , वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते 
तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहीता १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी दिलेल्या आदेशानुसार , दिनांक २७ जानेवारी 
२०२३ रोजीचा कार्यभार श्री . आर . पी . कुलकर्णी , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( व.स्तर ) तथा अ.मु.न्या . दं . , वाशिम , दिनांक २८ जानेवारी 
२०२३ ते ३१ जानेवारी २०२३ रोजी पर्यंतचा कार्यभार श्री . एस . एस . 
उबाळे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अ.मु.न्या . दं . , 
वाशिम व दिनांक ०१ फेब्रुवारी २०२३ ते ०४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी 
पर्यंतचा कार्यभार श्रीमती एन . पी . पवार , सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . 
स्तर ) तथा अ.मु.न्या.दं. , वाशिम यांनी पाहिला . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३६२ . 
आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - १-४४-२०२३ . 

श्री . एच . आर . वाघमारे , जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अ.स. न्या . , 
वाशिम यांच्या खाती दिनांक ०७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी एकूण २७ ९ 
दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक ०८ फेब्रुवारी २०२३ 
अ.- एक -३ ( १८४८ ) . 


९ 


ते दिनांक १० फेब्रुवारी २०२३ अशी एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांची अर्जित 
रजा दिनांक ०७ मार्च २०२३ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२३ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर केली आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . , 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एच . आर . वाघमारे , जिल्हा न्यायाधीश 
- ३ तथा अ . स . न्या . , वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते , 
तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहीता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की , उपरोक्त रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे कामकाज श्री . एन . 
आर . प्रधान , जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अ.स. न्या . , वाशिम यांनी पाहावे . 
दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२३ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३६३ . 

आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २-४८-२०२३ . 

श्री . आर . पी . कुलकर्णी , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) 
तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वाशिम यांच्या खाती दिनांक 
०४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी एकूण २३ ९ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक 
आहे . त्यांना दिनांक ० ९ फेब्रुवारी २०२३ व १० फेब्रुवारी २०२३ रोजीची 
अशी एकूण दोन ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ०८ फेब्रुवारी 
२०२३ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १३ फेब्रुवारी 
२०२३ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . पी . कुलकर्णी , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते , तर ते त्याच पदावर 
राहिले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहीता १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की , श्री . एस . एस . उबाळे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व स्तर ) तथा 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वाशिम यांनी उपरोक्त रजेच्या काळात 
वरील न्यायालयाचे काम पाहावे . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च ३० एप्रिल ५ , २०२३ / चैत्र ९ - १५ , शके १ ९ ४५ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३६४ . 

आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २-५१-२०२३. 

श्री . आर . पी . शिंदे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , वाशिम यांच्या खाती दिनांक ० ९ फेब्रुवारी 
२०२३ रोजी एकूण १३३ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना 
दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२३ ते दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२३ अशी एकूण 
पाच ( ०५ ) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२३ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २० फेब्रुवारी २०२३ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगी सह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . पी . शिंदे , ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , वाशिम वर 
नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहीता १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी असा आदेश देतो की , उपरोक्त कालावधीत 
श्री . एम . एस . पदवाड , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , वाशिम यांनी वरील न्यायालयाचे काम 
पाहावे . 

दिनांक ० ९ फेब्रुवारी २०२३ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३६५ . 

आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २-५५-२०२३. 

श्री . एन . के . मेश्राम , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , मंगरुळपीर यांच्या खाती दिनांक ०६ 
फेब्रुवारी २०२३ रोजी एकूण ११७ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . 
त्यांना दिनांक ०७ फेब्रुवारी २०२३ ते दिनांक ० ९ फेब्रुवारी २०२३ अशी 
एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ०६ फेब्रुवारी २०२३ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२३ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
केली आहे . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एन . के . मेश्राम , सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , मंगरुळपीर वर 
नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते , तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहीता १ ९ ७३ कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी असा आदेश देतो की , श्री . आर . एस . 
मानकर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व न्या . दं . प्र.श्रे . , 
मंगरूळपीर यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे काम पाहावे . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३६६ . 

आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २-५६-२०२३. 

श्री . एस . एस . घोरपडे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वाशिम यांच्या खाती 
दिनांक ०८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी एकूण ३००/११ दिवसांची अर्जित रजा 
शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२३ ते १७ फेब्रुवारी २०२३ 
रोजीची अशी एकूण दोन ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक 
१४ फेब्रुवारी २०२३ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 
२० फेब्रुवारी २०२३ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगी सह मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . एस . घोरपडे , मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते , तर 
ते त्याच पदावर राहिले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहीता १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की , उपरोक्त रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे कामकाज श्रीमती एन . 
पी . पवार , सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अ.मु.न्या . दं . , वाशिम 
यांनी पाहावे . 

दिनांक १० फेब्रुवारी २०२३ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च ३० एप्रिल ५ , २०२३ / चैत्र ९ -१५ , शके १ ९ ४५ 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एन . पी . पवार , सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वाशिम 
वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर त्या त्याच पदावर राहिल्या 

असत्या . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३६७ . 

आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २-५७-२०२३. 

श्री . आर . एस . मानकर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , मंगरूळपीर यांच्या खाती दिनांक १२ 
फेब्रुवारी २०२३ रोजी एकूण ६० दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . 
त्यांना दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२३ व दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२३ अशी 
एकूण दोन ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२३ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२३ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगी सह मंजूर 
करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . एस . मानकर , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , मंगरूळपीर 
वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले 
असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहीता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी असा आदेश देतो की , उपरोक्त कालावधीत 
श्री . एन . के . मेश्राम , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , मंगरूळपीर यांनी वरील न्यायालयाचे काम 
पाहावे . 

दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२३ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३६८ . 
आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २-४१-२०२३. 

श्रीमती एन . पी . पवार , सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ) तथा 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वाशिम यांच्या खाती दिनांक ०२ 
फेब्रुवारी २०२३ रोजी एकूण १४४ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . 
त्यांना दिनांक ० ९ फेब्रुवारी २०२३ ते १० फेब्रुवारी २०२३ रोजी पर्यंत 
एकूण दोन ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ०८ फेब्रुवारी २०२३ च्या 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२३ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १७ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून दिलेल्या आदेशान्वये , श्री . एस . एस . उबाळे , 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
वाशिम यांनी उपरोक्त कालावधीत वरील न्यायालयाचे कामकाज पहावे . 
दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२३ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३६ ९ . 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 
आदेश 


११ 


क्रमांक २ ९ - २०२३. 

श्रीमती एस . एम . बैस , दिवाणी न्यायाधीश ( व स्तर . ) , अकोला यांना 
दि . ३० जानेवारी २०२३ ते दि . २ ९ मार्च २०२३ अशी एकोणसाठ ( ५ ९ ) 
दिवसांची बालसंगोपन रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . एम . बैस , ह्या जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे बालसंगोपन रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर 
राहील्या असत्या . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी खालील सही करणार 
असा आदेश देते की , श्री . के.बी. चौगुले , सह दिवाणी न्यायाधीश , व . 
स्तर तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला हे वरील बालसंगोपन 
रजेच्या काळात सदर न्यायालयाचा दिवाणी व प्रशासकीय कार्यभार 
पाहतील . 


अकोला : 

दिनांक २७ जानेवारी २०२३ . 


( अवाच्य ) , 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
अकोला . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च ३० - एप्रिल ५ , २०२३ / चैत्र ९ -१५ , शके १ ९ ४५ 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३७२ . 

आदेश 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३७० . 

जिल्हा 


न्यायाधीश - १ , यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक ३२-२०२३ 

श्री . बी . बी . चव्हाण , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्र . श्रेणी , अकोट यांची दि . २२ जानेवारी २०२३ रोजी 
यांच्या खाती एकूण ९ ८ दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे . त्यांना 
दि . २३ जानेवारी २०२३ ते दि . २४ जानेवारी २०२३ अशी एकूण दोन 
( ०२ ) दिवसांची परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . बी . बी . चव्हाण , हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून यापूर्वी दिलेल्या आदेशान्वये श्री . व्ही . एम . 
रेडकर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्र . श्रेणी , अकोट यांनी वरील रजेच्या काळात सदर न्यायालयाचे तातडीचे 
दिवाणी व फौजदारी स्वरूपाचे काम पाहीले . 

दिनांक २७ जानेवारी २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३७१ . 

आदेश 


क्रमांक ३४-२०२३. 

श्री . टी . पी . मोटे , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम श्रेणी , तेल्हारा यांच्या खाती दि . ३० जानेवारी २०२३ रोजी एकूण 
८३ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना दि . ०१ फेब्रुवारी २०२३ 
ते दि .०४ फेब्रुवारी २०२३ अशी एकूण चार ( ४ ) दिवसांची अर्जित रजा , 
रजेच्या नंतर दि . ०५ फेब्रुवारी २०२३ रोजीची रविवारची सुटी जोडून 
दि .३१ जानेवारी २०२३ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दि . ०६ फेब्रुवारी २०२३ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . टी . पी . मोटे , हे जर वर नमूद केल्याप्रमाणे 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देते 
की , श्री . आर . ए . रणनवरे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . श्रेणी , तेल्हारा हे वरील रजेच्या काळात सदर 
न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी , फौजदारी व प्रशासकीय स्वरूपाचे काम 
पाहतील . 

दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ . 


क्रमांक ४१-२०२३ . 

I 

श्री . पी . पी . पेठकर , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व स्तर ) तथा 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला त्यांच्या खाती दि . ०६ फेब्रुवारी 
२०२३ रोजी एकूण २३१ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . यांना 
दि . १३ फेब्रुवारी २०२३ ते दि . १७ फेब्रुवारी २०२३ अशी एकूण पाच 
( ५ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दि . १२ फेब्रुवारी २०२३ रोजीची 
रविवार तसेच रजेच्या नंतर दि . १८ फेब्रुवारी २०२३ व दि . १ ९ फेब्रुवारी 
२०२३ रोजीची महाशिवरात्री व रविवारची सुटी जोडून दि . ११ फेब्रुवारी 
२०२३ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दि . २० फेब्रुवारी २०२३ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . पी . पेठकर , हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी खालील सही करणार 
असा आदेश देते की , श्री . व्ही . एस . खांडबहाले , ८ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला हे 
वरील रजेच्या काळात सदर कार्यालयाचे काम पाहतील . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३७३ . 

आदेश 


क्रमांक ४२-२०२३ 

श्रीमती एम . व्ही . भराडे , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , अकोला त्यांच्या खाती दि . ०७ फेब्रुवारी 
२०२३ रोजी एकूण १ ९ ० दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . यांची 
दि . ०७ फेब्रुवारी २०२३ ते दि . १० फेब्रुवारी २०२३ अशी एकूण चार 
( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एम . व्ही . भराडे ह्या जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहील्या असत्या . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देते 
की , श्रीमती व्हि . पी . धुर्वे , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्र . श्रेणी , अकोला ह्या वरील रजेच्या काळात सदर 
न्यायालयाचे काम पाहतील . 

दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२३ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च ३० एप्रिल ५ , २०२३ / चैत्र ९ -१५ , शके १ ९ ४५ 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ३७६ . 

आदेश 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३७४ . 

आदेश 


क्रमांक ४३-२०२३ . 

श्री . यो . सु . पैठणकर , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , अकोला 
त्यांच्या खाती दि . ०७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी एकूण २२८ दिवसांची 
अर्जित रजा शिल्लक आहे . यांना दि . २१ फेब्रुवारी २०२३ ते दि . २३ 
फेब्रुवारी २०२३ अशी एकूण तीन ( ३ ) दिवसांची अर्जित रजा दि . २० 
फेब्रुवारी २०२३ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दि . २४ फेब्रुवारी 
२०२३ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . यो . सु . पैठणकर , हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी खालील सही करणार 
असा आदेश देते की , श्रीमती एस . एस . बांगड , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला ह्या 
वरील रजेच्या काळात सदर कार्यालयाचे काम पाहतील . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ३७५ . 

आदेश 


क्रमांक ४४-२०२३ 

श्री . के . ए . भेंडवडे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व स्तर ) तथा 
अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला त्यांच्या खाती दि . ० ९ फेब्रुवारी 
२०२३ रोजी एकूण २४ ९ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . यांची 
दि . १३ फेब्रुवारी २०२३ ते दि . १७ फेब्रुवारी २०२३ अशी एकूण पाच 
( ०५ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दि . १२ फेब्रुवारी २०२३ चा 
रविवार तसेच रजेच्या नंतर दि . १८ फेब्रुवारी २०२३ व १ ९ फेब्रुवारी 
२०२३ रोजीची महाशिवरात्री व रविवारची सुटी जोडून , दि . ११ फेब्रुवारी 
२०२३ रोजीचे लोकअदालतचे कामकाज संपल्यापासून ते दि . २० फेब्रुवारी 
२०२३ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . के . ए . भेंडवडे , हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी खालील सही करणार 
असा आदेश देते की , श्री . ए . ए . भटेवरा , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
( व . स्तर ) तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला हे वरील रजेच्या 
काळात सदर कार्यालयाचे काम पाहतील . 

अ.- एक -४ ( १८४८ ) . 


१३ 


क्रमांक ४६-२०२३ . 

श्री . व्ही . एस . खांडबहाले , ८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर 
तथा अति मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला त्यांच्या खाती दि . ०८ फेब्रुवारी 
२०२३ रोजी एकूण २८३ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . यांना 
दि . १५ फेब्रुवारी २०२३ ते दि . १७ फेब्रुवारी २०२३ अशी एकूण तीन 
( ३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या नंतर दि . १८ फेब्रुवारी २०२३ व 
१ ९ फेब्रुवारी २०२३ रोजीची सार्वजनिक सुटी व रविवारची सुटी जोडून 
दि . १४ फेब्रुवारी २०२३ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दि . २० फेब्रुवारी २०२३ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . एस . खांडबहाले , हे जर वर 
नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी खालील सही करणार 
असा आदेश देते की , श्रीमती ए . ए . देसाई , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश 
( व स्तर ) तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला ह्या वरील रजेच्या 
काळात सदर न्यायालयाचे तसेच ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर 
तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला या न्यायालयाचा कार्यभार 
पाहतील . 

७ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ३७७ . 

1 

आदेश 


क्रमांक ४७-२०२३. 

श्री . व्हि . एम . रेडकर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , अकोट , त्यांच्या खाती दि . १० फेब्रुवारी 
२०२३ रोजी एकूण १८५ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना 
दि . १३ फेब्रुवारी २०२३ ते दि . १७ फेब्रुवारी २०२३ अशी एकूण पाच 
( ५ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दि . १२ फेब्रुवारी २०२३ रोजीचा 
रविवारची तसेच रजेच्या नंतर दि . १८ फेब्रुवारी २०२३ व १ ९ फेब्रुवारी 
२०२३ सार्वजनिक सुटी व रविवारची सुटी जोडून दि . ११ फेब्रुवारी 
२०२३ रोजीच्या लोकन्यायालयाचे कामकाज संपल्यानंतरपासून ते दि . 
२० फेब्रुवारी २०२३ रोजीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्हि . एम . रेडकर , हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च ३० एप्रिल ५ , २०२३ / चैत्र ९ -१५ , शके १ ९ ४५ 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देते 
की , श्री . भा . ब . चौहान , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , अकोट हे वरील रजेच्या काळात सदर 
न्यायालयाचे तातडीचे काम पाहतील . 

दिनांक १० फेब्रुवारी २०२३ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ३७८ . 

आदेश 


क्रमांक ५५-२०२३ 

श्रीमती एम . व्ही . भराडे , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर 
न्यायदंडाधिकारी प्र श्रेणी , अकोला त्यांच्या खाती दि . २३ जानेवारी 
२०२३ रोजी एकूण १६२ दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे . यांना 
दि . २४ जानेवारी २०२३ ते दि . २५ जानेवारी २०२३ अशी एकूण दोन 
( २ ) दिवसांची परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एम . व्ही . भराडे , ह्या जर वर 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहील्या 


नमूद 
असत्या . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून यापूर्वी दिलेल्या आदेशान्वये श्रीमती व्हि . पी . 
धुर्वे , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्र . 
श्रेणी , अकोला यांनी वरील रजेच्या काळात सदर न्यायालयाचे तातडीचे 
काम पाहीले . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३७ ९ . 

आदेश 


क्रमांक ५६-२०२३. 

श्री . अ . अ . भटेवरा , ३ रे दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अति . 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला त्यांच्या खाती दि . १४ फेब्रुवारी २०२३ 
रोजी एकूण १६१ दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे . यांना दि . १५ 
फेब्रुवारी २०२३ ते दि . १६ फेब्रुवारी २०२३ अशी एकूण दोन ( २ ) दिवसांची 
परिवर्तीत रजा , कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अ . अ . भटेवरा , हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 


करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून यापूर्वी दिलेल्या आदेशान्वये 
श्रीमती एस . एस . बांगड , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा 
अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला यांनी वरील रजेच्या काळात सदर 
न्यायालयाचा कार्यभार पाहीला . 


अकोला : 
दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२३ . 


शयना पाटील , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , 
अकोला . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३८० . 

BY PRINCIPAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE 

Read : ( 1 ) Application of Shri S. W. Chavan , 
Extra Jt . District Judge & Addl . Ses 
sion Judge , Yavatmal , for grant of 
leave for 01 day on 27-01-2023 with 
permission to leave headquarter 
w.e.f. 26-01-2023 after Flag Hoisting 
ceremony till B.O.H. of 30-01-2023 . 


( 2 ) High Court letter No. A. 1202 / 2000 , 
dated 31-7-2000 . 

ORDER 


No. B. 2 ( 1 ) ADMN - 47-2023 . - 

In view of the High Court letter referred to above 
at Sr. No. ( 2 ) the Hon'ble Principal District Judge , 
Yavatmal is pleased to grant without pay and 
allowances one day leave on 27th January 2023 
with permission to leave head quarter w.e.f. 
26th January 2023 after Flag Hoisting ceremony 
till B.O.H. of 30th January 2023 to Shri S. W. Chavan , 
Extra Jt . District Judge & Addl . Session Judge , 
Yavatmal . 


The charge of his Court and office is kept with 
Shri A. A. Laulkar , District Judge - 2 & Addl . Ses 
sions Judge , Yavatmal , during the above period . 


S. V. HANDE , 

Yavatmal : Principal District & Session Judge , 
Yavatmal . 
Dated 25th January , 2023 . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३८१ . 


BY PRINCIPAL DISTRICT JUDGE 


ORDER 


No. B. 2 ( 1 ) ADMN - 25-2023 . - 

Shri N. P. Wasade , Civil Judge ( Jr. Dn . ) & 
J.M.F.C. , Maregaon , is granted earned leave for 2 
days w.e.f. 19th January 2023 to 20th January 2023 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च ३० एप्रिल ५ , २०२३ / चैत्र ९ -१५ , शके १ ९ ४५ 


with permission to leave head quarters 
from 18th January 2023 A.O.H. to 21st January 2023 
B.O.H. 


Necessary note be taken in his original ser 
vice book and leave account . 


No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and office is kept with 
Shri S. K. Shaikh , 2nd Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & 
J.M.F.C. , Wani , during the above period . 


On return from leave , Shri N. P. Wasade , Civil 
Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Maregaon , is re - posted 
to his former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of 
M.C.S. ( Pay ) Rules , 1981 that Shri N. P. Wasade , 
would have continued to officiate as Civil Judge 
( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Maregaon , if he had not pro 
ceeded on leave during the above period . 

Dated 18th January 2023 . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३८२ . 

Read : ( 1 ) This office order No.B.2 ( 1 ) -Admn - 25 
2023 , dated 18th January 2023 
regarding grant of earned leave for 2 
days w.e.f. 19th January 2023 to 
20th January 2023 with permission to 
leave head quarters of Shri N. P. 
Wasade , Civil Judge ( Jr. Dn . ) & 
J.M.F.C. , Maregaon . 


( 2 ) Application of Shri N. P. Wasade , Civil 
Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Yavatmal , 
for cancellation of earned leave for two 
days from 19th January 2023 to 
20th January 2023 . 


ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 30-2023. 

In view of the application referred to above at 
Sr. No. ( 2 ) the earned leave for two days from 19th 
January 2023 to 20th January 2023 with permis 
sion to leave head quarters granted to Shri N. P. 
Wasade , Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , 
Maregaon , is hereby treated as canceled . 


Necessary note be taken in his original ser 
vice book and leave account . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३८३ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 31-2023.— 

Shri V. V. Jatal , Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , 
Ralegaon , is granted Ex - post facto Commuted 


१५ 


leave for 02 days w.e.f. 12th January 2023 to 
13th January 2023 . 


He has got 47 days L.H.P. in balance at the time 
of granting leave . Howerver , 04 days L.H.P. be 
debited in his leave account . 


Necessary note be taken in his original ser 
vice book and leave account . 


No locum tenens was necessary . 

The charge of his Court and office was kept with 
Shri D. R. Kulkarni , Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & 
J.M.F.C. , Ralegaon , during the above period . 


On return from leave , Shri V. V. Jatal , Civil 
Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Ralegaon , is re - posted 
to his former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. 
( Pay ) Rules , 1981 that Shri V. V. Jatal , would have 
continued to officiate as Civil Judge ( Jr. Dn . ) & 
J.M.F.C. , Ralegaon , if he had not proceeded on 
leave during the above period . 

Dated 20th January 2023 . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३८४ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 33-2023.— 

Smt . V. G. Karmore , 4th Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) 
& J.M.F.C. , Darwha is granted Ex - post facto 
commuted leave for 03 days w.e.f. 16th January 
2023 to 18th January 2023 . 


She has got 45 days L.H.P. in balnace at the 
time of granting leave . However , 06 days L.H.P. 
be debited in her leave account . 


Necessary note be taken in her original ser 
vice book and leave account . 


No locum tenens was necessary . 

The charge of her Court and office was kept 
Shri M. M. Kalyankar , 3rd Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) 
& J.M.F.C. , Darwha during the above period . 


On return from leave , Smt . V. G. Karmore , 
4th Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Darwha , is 
re - posted to her former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. 
( Pay ) Rules , 1981 that Smt . V. G. Karmore , would 
have continued to officiate as 4th Jt . Civil Judge 
( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Darwha , if she had not pro 
ceeded on leave during the above period . 

Dated 21st January 2023 . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च ३० एप्रिल ५ , २०२३ / चैत्र ९ - १५ , शके १ ९ ४५ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३८५ . 

Read : ( 1 ) Application of Smt . Dr. G. P. Kawdikar , 
District Judge - 1 & A.S.J. , Yavatmal , 
for grant of earned leave for 02 days 
w.e.f. 23rd January 2023 to 24th Janu 
ary 2023 with permission to leave . 
head quarter . 


( 2 ) High Court letter No. A. 1202/2000 , 
dated 31st July 2000 . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 35-2023. 

In view of the High Court letter referred to above 
at Sr. No. ( 2 ) the Hon'ble Principal District Judge , 
Yavatmal is pleased to grant earned leave for 
02 days w.e.f. 23rd January 2023 to 24th January 
2023 with permission to leave head quarter to 
Smt . Dr. G. P. Kawdikar , District Judge - 1 & A.S.J. , 
Yavatmal . 


Necessary note be taken in her original sevice 
book and leave account . 

No locum tenens is necessary . 

The charge of her Court and office is kept with 
Shri A. A. Laulkar , District Judge - 2 & A.S.J. , 
Yavatmal , during the above period . 


On return from leave , Smt . Dr. G. P. Kawdikar , 
District Judge - 1 & A.S.J. Yavatmal , is re - posted to 
her former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. 
( Pay ) Rules , 1981 that Smt . Dr. G. P. Kawdikar , 
would have continued to officiate as District 
Judge - 1 & A.S.J. , Yavatmal , if she had not 
proceeded on leave during the above period . 
Dated 23rd January 2023 . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३८६ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 48-2023. 

Shri N. R. Dhoke , Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & 
J.M.F.C. , Digras , is granted Ex - post facto earned 
leave for 01 days on 21st January 2023 with 
permission to leave head quarter in continuation 
of earned leave for 05 days w.e.f. 16th January 2023 
to 20th January 2023 with permission to leave head 
quarter which is already granted to him vide 
this office order No. B.2 ( 1 ) -Admn - 13-2023 , 
dated 13th Janury 2023 . 


Necessary note be taken in his original ser 
vice book and leave account . 


No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and office was kept with 
Shri B. S. Jagdale , Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , 
Digras during the above period . 


On return from leave , Shri N. R. Dhoke , Jt . Civil 
Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Digras , is re - posted to 
his former post . 


Certificed under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. 
( Pay ) Rules , 1981 that Shri N. R. Dhoke , would 
have continued to officiate as Jt . Civil Judge 
( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Digras , if he had not proceeded 
on leave during the above period . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३८७ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 49-2023. 

Shri H.A.H.I. Hashmi , 5th Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) 
Yavatmal , is granted earned leave for 03 days 
w.e.f. 30th January 2023 to 01st February 2023 with 
permission to leave head quarter w.e.f. 28th 
January 2023 A.O.H. to 02nd February 2023 B.O.H. 
Necessary note be taken in his original ser 
vice book and leave account . 


No locum tenens is necessary 

The charge of his Court and office is kept as 
under : 


From 28th January 2023 A.O.H. to 30th 
January 2023 B.O.H. with Shri A. B. Kulkarni , 3rd 
Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) , Yavatmal . 


From 30th January 2023 to 02nd February 2023 
B.O.H. with Smt . N. N. Shaikh , 4th Jt . Civil Judge 
( Sr. Dn . ) , Yavatmal . 


On return from leave , Shri H.A.H.I. Hashmi , 5th 
Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) Yavatmal , is re - posted to 
his former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. 
( Pay ) Rules , 1981 that Shri H.A.H.I. Hashmi , would 
have continued to officiate as 5th Jt . Civil Judge 
( Sr. Dn . ) Yavatmal , if he had not proceeded on leave 
during the above period . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३८८ . 

Read : ( 1 ) Application of Smt . S. R. Sharma , 
Adhoc District Judge - 1 & A.S.J. 
Yavatmal for grant of earned leave for 
04 days w.e.f. 01st February 2023 to 
4th February 2023 with permission to 
leave head quarter till B.O.H. of 
6th February 2023 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च ३० एप्रिल ५ , २०२३ / चैत्र ९ -१५ , शके १ ९ ४५ 

( 2 ) High Court letter No. A. 1202/2000 , 
dated 31st July 2000 . 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३ ९ ० . 

ORDER 

Read : ( 1 ) Application of Shri S.W. Chavan , 
Extra Jt . District Judge & Addl . 
Session Judge , Yavatmal , for grant of 
leave for 01 day on 02nd February 
2023 . 


No. 

B.2 ( 1 ) -ADMN - 50-2023. 

In view of the High Court letter referred to above 
at Sr. No. 2 , the Hon'ble Principal District Judge , 
Yavatmal is pleased to grant earned leave for 04 
days w.e.f. 01st February 2023 to 04th February 2023 
with permission to leave head quarter till B.O.H. 
of 06th February 2023 to Smt . S. R. Sharma , 
Ad - hoc District Judge - 1 & A.S.J. , Yavatmal . 


Necessary note be taken in her original ser 
vice book and leave account . 


No locum tenens is necessary . 

The charge of her Court and office is kept with 
Shri A. A. Laulkar , District Judge - 2 & A.S.J. , 
Yavatmal , during the above period . 


On return from leave , Smt . S. R. Sharma , 
Ad - hoc District Judge - 1 & A.S.J. Yavatmal , is re 
posted to her former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. 
( Pay ) Rules , 1981 that Smt . S. R. Sharma , would 
have continued to officiate as Ad - hoc District 
Judge - 1 & A.S.J. , Yavatmal , if she had not 
proceeded on leave during the above period . 

Dated 27th January 2023 . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ३८ ९ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 52-2023. 

Shri S. K. Shaikh , 2nd Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & 
J.M.F.C. , Wani , is granted earned leave for 04 days 
w.e.f. 01st February 2023 to 04th February 2023 with 
permission to leave head quarter from 31st 
January 2023 A.O.H. to 06th February 2023 B.O.H. 


Necessary note be taken in his original ser 
vice book and leave account . 


No locum tenens was necessary . 

The charge of his Court and office is kept with 
Shri P. C. Bachhale , Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & 
J.M.F.C. , Wani , during the above period . 


On return from leave , Shri S. K. Shaikh , 2nd 
Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Wani , is 
re - posted to his former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. 
( Pay ) Rules , 1981 that Shri S. K. Shaikh , would 
have continued to officiate as 2nd Jt . Civil Judge 
( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Wani , if he had not proceeded 
on leave during the above period . 


Dated 30th January 2023 . 

अ . - एक -५ ( १८४८ ) . 


१७ 


( 2 ) High Court letter No. A. 1202/2000 , 
dated 31st July 2000 . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 56-2023. 

In view of the High Court letter referred to above 
at Sr. No. 2 , the Hon'ble Principal District Judge , 
Yavatmal is pleased to grant without pay and 
allowances one day leave on 02nd February 2023 
to Shri S. W. Chavan , Extra Jt . District Judge & 
Add . Session Judge , Yavatmal . 


The charge of his Court and office is kept with 
Shri A. A. Laulkar , District Judge - 2 & Addl . Ses 
sions Judge , Yavatmal during the above period . 
Dated 1st February 2023 . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३ ९ १ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 62-2023. 

Shri T. N. Quadri , Civil Judge ( Sr. Dn . ) Kelapur , 
is granted Ex - post facto commuted leave for 5 days 
w.e.f. 27th January 2023 to 31st January 2023 with 
permission to leave head quarter , Casual leave 
for one day on 27th January 2023 is hereby treated 
as canceled . 


He has got 70 days L.H.P. in balance at the time 
of granting leave . However , 10 days L.H.P. be deb 
ited in his leave account . 


Necessary note be taken in his original ser 
vice book and leave account . 


No locum tenens was necessary . 

The charge of his office was kept during the 
above period as under : 


For special matters with Shri P. B. Naikwad , 
District Judge - 1 & A.S.J. , Kelapur 


For oridinary & administrative matters : on 
27th January 2023 with Smt . S. S. Kulkarni , 2nd 
Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Kelapur and 
from 28th January 2023 to 31st January 2023 with 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च ३० एप्रिल ५ , २०२३ / चैत्र ९ - १५ , शके १ ९ ४५ 


Smt . A. M. Kasim , Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & 
J.M.F.C. , Kelapur . 


On return from leave , Shri T. N. Quadri , Civil 
Judge ( Sr. Dn . ) Kelapur . is re - posted to his former 
post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. 
( Pay ) Rules , 1981 that Shri T. N. Quadri , would 
have continued to officiate as Civil Judge ( Sr. Dn . ) 
Kelapur , if he had not proceeded on leave during 
the above period . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३ ९ २ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 63-2023. 

Shri V. V. Jatal , Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , 
Ralegaon , is granted earned leave for 05 days w.e.f. 
03rd February 2023 to 07th February 2023 with per 
mission to leave head quarters w.e.f. 02nd 
February 2023 A.O.H. to 08th February 2023 B.O.H. 
Necessary note be taken in his original ser 
vice book and leave account . 


No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and office is kept with 
Shri D. R. Kulkarni , Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & 
J.M.F.C. , Ralegaon , during the above period . 


On return from leave , Shri V. V. Jatal , Civil 
Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Ralegaon , is reposted 
to his former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. 
( Pay ) Rules , 1981 that Shri V. V. Jatal , would have 
continued to officiate as Civil Judge ( Jr. Dn . ) & 
J.M.F.C. , Ralegaon , if he had not proceeded on 
leave during the above period . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३ ९ ३ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 64-2023 .-— 

Shri L. A. Bidwai , Civil Judge ( Sr. Dn . ) Yavatmal , 
is granted earned leave for 02 days w.e.f. 06th 
February 2023 to 7th February 2023 with 
permission to leave head quarter w.e.f. 04th Feb 
ruary 2023 A.O.H. to 08th February 2023 B.O.H. 


Necessary note be taken in his original ser 
vice book and leave account . 


No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and office is kept on 
05th February 2023 with Shri V. S. Madke , 2nd 
Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) , Yavatmal and from 06th 
February 2023 to 08th February 2023 B.O.H. with 
Shri M. B. Dudhe , Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) , 
Yavatmal . 


On return from leave , Shri L. A. Bidwai , Civil 
Judge ( Sr. Dn . ) , Yavatmal , is reposted to his former 
post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. 
( Pay ) Rules , 1981 that Shri L. A. Bidwai , would 
have continued to officiate as Civil Judge ( Sr. Dn . ) 
Yavatmal , if he had not proceeded on leave during 
the above period . 

Dated 2nd February 2023 . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३ ९ ४ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 65-2023. 

Shri D. S. Thorat , Chief Judicial Magistrate , 
Yavatmal , is granted Ex - post - facto commuted leave 
for 02 days w.e.f. 01st February 2023 to 02nd 
February 2023 . 


He has got 235 days L.H.P. in balance at the 
time of granting leave . However , 04 days L.H.P. 
be debited in his leave account . 


Necessary note be taken in his original ser 
vice book and leave account . 


No locum tenens was necessary . 

The charge of his Court and office was kept with 
Shri V. S. Madke , 2nd Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) 
Yavatmal , during the above period . 


On return from leave , Shri D. S. Thorat , Chief 
Judicial Magistrate , Yavatmal , is re - posted to his 
former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. 
( Pay ) Rules , 1981 that Shri D. S. Thorat , would 
have continued to officiate as Chief Judicial Mag 
istrate , Yavatmal , if he had not proceeded on leave 
during the above period . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३ ९ ५ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 66-2023.— 

Smt . P. S. Patil , Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च ३० एप्रिल ५ , २०२३ / चैत्र ९ -१५ , शके १ ९ ४५ 


Umarkhed , is granted earned leave for 03 days 
w.e.f. 06th February 2023 to 08th February 2023 
with permission to leave head quarters w.e.f. 04th 
February 2023 A.O.H. to 09th February 2023 B.O.H. 
Necessary note be taken in her original ser 
vice book and leave account . 


No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and office was kept on 
04th February 2023 A.O.H. to 08th February 2023 
A.O.H. with Shri A. S. Shaikh , Jt . Civil Judge 
( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Umarkhed and from 08th 
February 2023 A.O.H. to 09th February 2023 B.O.H. 
with Smt . A. N. Nivdange , 2nd Jt . Civil Judge 
( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Umarkhed . 


On return from leave , Smt . P. S. Patil , Civil 
Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Umarkhed , is re - posted 
to her former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. 
( Pay ) Rules , 1981 that Smt . P. S. Patil , would have 
continued to officicate as Civil Judge ( Jr. Dn . ) & 
J.M.F.C. , Umarkhed , if she had not proceeded on 
leave during the above period . 

Dated 4th February 2023 . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३ ९ ६ . 

Read : ( 1 ) Application of Smt . Dr. G. P. Kawdikar , 
District Judge - 1 & A.S.J. , Yavatmal for 
grant of earned leave for 11 days 
w.e.f. 25th January 2023 to 04th 
February 2023 . 


( 2 ) High Court letter No. A. 1202/2000 , 
dated 31st July 2000 . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 71-2023. 

In view of the High Court letter referred to above 
at Sr. No. ( 2 ) the Hon'ble Principal District Judge , 
Yavatmal is pleased to grant Ex - post - facto earned 
leave for 11 days w.e.f. 25th January 2023 to 04th 
February 2023 to Smt . Dr. G. P. Kawdikar , District 
Judge - 1 & A.S.J. , Yavatmal . 


Necessary note be taken in her original ser 
vice book and leave account . 


No locum tenens was necessary . 

The charge of her Court and office was kept with 
Shri A. A. Laulkar , District Judge - 2 & A.S.J. , 
Yavatmal , during the above period . 


On return from leave , Smt . Dr. G. P. Kawdikar , 
District Judge - 1 & A.S.J. Yavatmal , is re - posted to 
her former post . 

Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. 


१ ९ 


( Pay ) Rules , 1981 that Smt . Dr. G. P. Kawdikar , 
would have continued to officicate as District 
Judge - 1 & A.S.J. , Yavatmal if she had not pro 
ceeded on leave during the above period . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३ ९ ७ . 

Read : ( 1 ) Application of Shri A. B. Bhasme , 
District Judge - 1 and A.S.J. , Darwha , 
has applied for grant of earned leave 
for 05 days w.e.f. 13th February 2023 
to 17th February 2023 with permission 
to leave head quarter w.e.f. 11th 
February 2023 after Lok - Adalat till 
20th February 2023 B.O.H. 


( 2 ) High Court letter No. A. 1202/2000 , 
dated 31st July 2000 . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 72-2023. 

In view of the High Court letter referred to above 
at Sr. No. ( 2 ) the Hon'ble Principal District Judge , 
Yavatmal is pleased to grant earned leave for 05 
days w.e.f. 13th February 2023 to 17th February 
2023 with permission to leave head quarter w.e.f. 
11th February 2023 after Lok - Adalat till 20th Feb 
ruary 2023 B.O.H. to Shri A. B. Bhasme , District 
Judge - 1 and Addl . S. J. , Darwha . 


Necessary note be taken in his original ser 
vice book and leave account . 


No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and office is kept with 
Smt . S. G. Shaikh , District Judge - 2 & Addl . S. J. , 
Darwha , during the above period . 


On return from leave , Shri A. B. Bhasme , 
District Judge - 1 & Addl . S. J. , Darwha , is re - posted 
to his former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. 
( Pay ) Rules , 1981 that Shri A. B. Bhasme , would 
have continued to officiate as District Judge - 1 and 
Addl . S. J. , Darwha , if he had not proceeded on 
leave during the above period . 

Dated 9th February 2023 . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ३ ९ ८ . 

s 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 77-2023. 

Shri A. B. Kulkarni , 3rd Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) 
Yavatmal is granted earned leave for 05 days w.e.f. 
13th February 2023 to 17th February 2023 with 
permission to leave head quarter w.e.f. 11th 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च ३० - एप्रिल ५ , २०२३ / चैत्र ९ -१५ , शके १ ९ ४५ 


February 2023 after Nation Lok - Adalat till 02nd 
February 2023. B.O.H. 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account . 

No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court & office is kept with 
Shri V. S. Madke , 2nd Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) , 
Yavatmal , during the above period . 


On return from leave , Shri A. B. Kulkarni , 3rd 
Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) , Yavatmal , is re - posted to 
his former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. 
( Pay ) Rules , 1981 that Shri A. B. Kulkarni , would 
have continued to officiate as 3rd Jt . Civil Judge 
( Sr. Dn . ) , Yavatmal , if he had not proceeded on 
leave during the above period . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३ ९९ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 78-2023. 

Shri P. C. Bartakke , Civil Judge ( Jr. Dn . ) & 
J.M.F.C. , Bahaulgaon , is granted earned leave for 
05 days w.e.f. 13th February 2023 to 17th February 
2023 with permission to leave head quarter w.e.f. 
11th February 2023 after completion work of 
Lok - Adalat to 20th February 2023 B.O.H. 


Necessary note be taken in his original ser 
vice book and leave account . 


No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court & office is kept with 
Shri B. S. Sankpal , 4th Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & 
J.M.F.C. , Yavatmal , during the above period . 


On return from leave , Shri P. C. Bartakke , Civil 
Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Babhulgaon , is re 
posted to his former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. 
( Pay ) Rules , 1981 that Shri P.C. Bartakke , would 
have continued to officiate as Civil Judge ( Jr. Dn . ) 
& J.M.F.C. , Babhulgaon , if he had not proceeded 
on leave during the above period . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ४०० . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 79-2023.— 

Smt . P. S. Patil , Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , 
Umarkhed , is granted earned leave for 05 days 
w.e.f. 13th February 2023 to 17th February 2023 
with permission to leave head quarters w.e.f. 11th 


February 2023 A.O.H. to 20th February 2023 B.O.H. 
Necessary note be taken in her original ser 
vice book and leave account . 


No locum tenens is necessary . 

The charge of her Court and office is kept with 
Shri A. S. Shaikh , Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & 
J.M.F.C. , Umarkhed , during the above period . 


On return from leave , Smt . P. S. Patil , Civil 
Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Umarkhed , is re - posted 
to her former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. 
( Pay ) Rules , 1981 that Smt . P. S. Patil , would have 
continued to officiate as Civil Judge ( Jr. Dn . ) & 
J.M.F.C. , Umarkhed , if she had not proceeded on 
leave during the above period . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ४०१ , 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 80-2023. 

Shri D. G. Mhaske , 2nd Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) 
& J.M.F.C. , Pusad , is granted earned leave for 
05 days w.e.f. 13th February 2023 to 17th February 
with permission to leave head quarter w.e.f. 11th 
February 2023 A.O.H. to 20th February 2023 B.O.H. 


Necessary note be taken in his original ser 
vice book and leave account . 


No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and office is kept with 
Shri V. S. Waghmode , 3rd Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) 
& J.M.F.C. , Pusad , during the above period . 


On return from leave , Shri D. G. Mhaske , 2nd 
Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Pusad , is re 
posted to his former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. 
( Pay ) Rules , 1981 that Shri D. G. Mhaske , would 
have continued to officiate as 2nd Jt . Civil Judge 
( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Pusad , if he had not proceeded 
on leave during the above period . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ४०२ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 81-2023. 

Shri G.S. Varpe , 5th Jt . Civil Judge ( Jr.Dn. ) & 
J.M.F.C. , Pusad , is granted earned leave for 05 
days w.e.f. 13 February 2023 to 17 February 2023 
with permission to leave head quarter w.e.f. 11 
February 2023 after Lok - Adalat to 20 February 2023 
B.O.H. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च ३० एप्रिल ५ , २०२३ / चैत्र ९ -१५ , शके १ ९ ४५ 


Necessary note be taken in his original ser 
vice book and leave account . 


No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and office is kept on 
1st February 2023 to 12th February 2023 and 
18th February 2023 to 19th February 2023 with Shri 
V.S. Waghmode , 3rd Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & 
J.M.F.C. , Pusad and from 13th February 2023 to 
17th February 2023 with Shri V.G. Chavan , 6th Jt . 
Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Pusad . 


On return from leave , Shri G.S. Varpe , 5th Jt . 
Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Pusad , is re - posted 
to his former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. 
( Pay ) Rules , 1981 that Shri G. S. Varpe , would have 
continued to officiate as 5th Jt . Civil Judge ( Jr.Dn. ) 
& J.M.F.C. , Pusad , if he had not proceeded on leave 
during the above period . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ४०३ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 82-2023. 

Shri N.P. Wasade , Civil Judge ( Jr.Dn. ) & 
J.M.F.C. , Maregaon , is granted earned leave for 7 
days w.e.f. 14th February 2023 to 20th February 
2023 with permission to leave head quarters from 
13th February 2023 A.O.H. to 21st February 2023 
B.O.H. 


Necessary note be taken in his original ser 
vice book and leave account . 


No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and office is kept with 
Shri S.K. Shaikh , 2nd Jt . Civil Judge ( Jr.Dn. ) & 
J.M.F.C. , Wani , during the above period . 


On return from leave , Shri N.P. Wasade , Civil 
Judge ( Jr.Dn. ) & J.M.F.C. , Maregaon , is re - posted 
to his former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. 
( Pay ) Rules , 1981 that Shri N.P. Wasade , would 
have continued to officiate as Civil Judge ( Jr.Dn. ) 
& J.M.F.C. , Maregaon , if he had not proceeded on 
leave during the above period . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ४०४ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 83-2023. 

Smt . V.G. Karmore , 4th Jt . Civil Judge ( Jr.Dn. ) 
& J.M.F.C. , Darwha , is granted Ex - post facto earned 
leave for 03 days w.e.f. 07th February 2023 to 09th 
February 2023 with permission to leave head 
quarters . 

अ . - एक -६ ( १८४८ ) . 


२१ 


Necessary note be taken in her original ser 
vice book and leave account . 


No locum tenens was necessary . 

The charge of her Court and office was kept with 
Shri M.M. Kalyankar , 3rd Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & 
J.M.F.C. , Darwha , during the above period . 


On return from leave , Smt . V.G. Karmore , 4th 
Jt . Civil Judge ( Jr.Dn. ) & J.M.F.C. , Darwha , is 
re - posted to her former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. 
( Pay ) Rules , 1981 that Smt . V.G. Karmore , would 
have continued to officiate as 4th Jt . Civil Judge 
( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Darwha , if she had not pro 
ceeded on leave during the above period . 

Dated the 10th February 2023 . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ४०५ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 88-2023. 

Shri B.S. Jagdale , Civil Judge ( Jr. Dn . ) , & 
J.M.F.C. , Digras , is granted earned leave for 03 
days w.e.f. 15th February 2023 to 17th February 
2023 with permission to leave head quarter w.e.f. 
14th February 2023 A.O.H. to 20th February 2023 
B.O.H. 


Necessary note be taken in his original ser 
vice book and leave account . 


No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and office is kept with 
Shri N.R. Dhoke , Jt . Civil Judge ( Jr.Dn. ) & J.M.F.C. , 
Digras , during the above period . 


On return from leave , Shri B.S. Jagdale , Civil 
Judge ( Jr.Dn. ) & J.M.F.C. , Digras is re - posted to 
his former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. 
( Pay ) Rules , 1981 that Shri B.S. Jagdale , would 
have continued to officiate as Civil Judge ( Jr. Dn . ) , 
& J.M.F.C. , Digras , if he had not proceeded on leave 
during the above period . 

Dated the 14th February 2023 . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ४०६ . 

Read ( 1 ) This office order No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 77 
2023 , dated 10th February 2023 regard 
ing grant of earned leave for 5 days w.e.f. 
13th February 2023 to 17th February 2023 
with permission to leave head quarters 
w.e.f. 11th February 2023 after National 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च ३० - एप्रिल ५ , २०२३ / चैत्र ९ -१५ , शके १ ९ ४५ 

Lok - Adalat till 20th February 2023 B.O.H. 
to Shri A. B. Kulkarni , 3rd Jt . Civil Judge , 
( Sr. Dn . ) , Yavatmal . 


( 2 ) Application of Shri A. B. Kulkarni , 3rd Jt . 
Civil Judge , ( Sr. Dn . ) , Yavatmal , for can 
cellation of earned leave for 03 days 
w.e.f. 15 February 2023 to 17th February 
2023 . 


ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 89-2023. 

In view of the application referred to above at 
Sr. No. ( 2 ) , the earned leave for 03 days w.e.f. 15th 
February 2023 to 17th February 2023 with permis 
sion to leave head quarters granted to Shri A. B. 
Kulkarni , 3rd Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) , Yavatmal , 
is hereby treated as cancelled . 


Necessary note be taken in his original ser 
vice book and leave account . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ४०७ . 

Read : ( 1 ) Application of Smt . N.H. Makhare , Dis 
trict Judge - 2 & A.S.J. Pusad , for grant 
of commuted leave for 35 days w.e.f. 09th 
January 2023 to 12th February 2023 with 
permission to leave head quarter along 
with medical certificate in form No. 3 & 
5 . 


( 2 ) Hon'ble High Court letter No. A. 1202 / 
2000 , dated 31 July 2000 . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 90-2023. 

In view of the High Court letter referred to above 
at Sr. No. ( 2 ) , the Principal District Judge , 
Yavatmal is pleased to grant Ex - post facto com 
muted leave for 35 days w.e.f. 09th January 2023 
to 12th February 2023 with permission to leave 
headquarter to Smt . N.H. Makhare , District Judge 
2 & A.S.J. , Pusad . 


She has got 326 days L.H.P. in balance at the 
time of granting leave . However , 70 days L.H.P. be 
debited in her leave account . 


Necessary note be taken in her original ser 
vice book and leave account . 


No locum tenens was necessary . 

The charge of her Court and office was kept with 
Shri V.B. Kulkarni , District Judge - 1 & A.S.J. , 
Pusad , during the above period . 

On return from leave , Smt . N.H. Makhare , 


District Judge - 2 & A.S.J. , Pusad , is re - posted to 
her former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. 
( Pay ) Rules , 1981 that Smt . N.H. Makhare , would 
have continued to officiate as District Judge - 2 & 
A.S.J. , Pusad , if she had not proceeded on leave 
during the above period . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ४०८ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 91-2023.— 

Smt . V.R. Malode , 7th Jt . Civil Judge ( Jr.Dn. ) & 
J.M.F.C. , Yavatmal , is granted earned leave for 05 
days w.e.f. 20th February 2023 to 24th February 
2023 with permission to leave head quarter w.e.f. 
17th February 2023 A.O.H. to 27th February 2023 
B.O.H. 


Necessary note be taken in her original ser 
vice book and leave account . 


No locum tenens was necessary . 

The charge of her Court and office is kept with 
Smt . S.G. Meshram , 8th Jt.Civil Judge ( Jr.Dn. ) & 
J.M.F.C. , Yavatmal during the above period . 


On return from leave , Smt . V.R. Malode , 7th Jt . 
Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Yavatmal , is re 
posted to her former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. 
( Pay ) Rules , 1981 that Smt . V.R. Malode , would 
have continued to officiate as 7th Jt . Civil Judge 
( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Yavatmal , if she had not pro 
ceeded on leave during the above period . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ४० ९ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 92-2023. 

Shri L. A. Bidwai , Civil Judge ( Sr. Dn . ) , Yavatmal , 
is granted earned leave for 05 days w.e.f. 20th 
February 2023 to 24th February 2023 with permis 
sion to leave head quarter w.e.f. 17th February 2023 
A.O.H. to 27th February 2023 B.O.H. 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account . 

No locum tenens is necessary . 


The charge of his Court & office is kept from 
20th February 2023 to 24th February 2023 with 
Shri M.B. Dudhe , Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) , 
Yavatmal , on 18th February 2023 & 25th February 
2023 with Shri V.S. Madke , 2nd Jt . Civil Judge 
( Sr.Dn. ) , Yavatmal , on 19th February 2023 with Shri 
H.A.H.I. Hashmi , 4th Jt . Civil Judge ( Sr.Dn. ) , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च ३० एप्रिल ५ , २०२३ / चैत्र ९ -१५ , शके १ ९ ४५ 


Yavatmal and on 26th February 2023 with Shri A.B. 
Kulkarni , 3rd Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) , Yavatmal . 


On return from leave , Shri L.A. Bidwai , Civil 
Judge ( Sr.Dn. ) , Yavatmal , is re - posted to his former 
post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. 
( Pay ) Rules , 1981 that Shri L. A. Bidwai , would 
have continued to officiate as Civil Judge ( Sr. Dn . ) , 
Yavatmal , if he had not proceeded on leave during 
the above period . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ४१० , 

I 


Read : ( 1 ) Application of Shri V. B. Kulkarni , Dis 
trict Judge - 1 and A.S.J. , Pusad , has ap 
plied for grant of earned leave for 03 days 
w.e.f. 27th February 2023 to 01st March 
2023 with permission to leave head 
quarter w.e.f. 24th February 2023 A.O.H. 
till 02nd March 2023 B.O.H. 


( 2 ) Hon'ble High Court letter No. A. 1202 / 
2000 , dated 31 July 2000 . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 93-2023. 

In view of the High Court letter referred to above 
at Sr. No ( 2 ) , the Principal District Judge , Yavatmal 
is pleased to grant earned leave for 03 days w.e.f. 
27th February 2023 to 01st March 2023 with per 
mission to leave head quarter w.e.f. 24th February 
2023 A.O.H. till 02nd March 2023 B.O.H. to Shri V. B. 
Kulkarni , District Judge - 1 & A.S.J. , Pusad . 


Necessary note be taken in his original ser 
vice book and leave account . 


No locum tenens was necessary . 

The charge of his Court and office is kept with 
Smt . N.H. Makhare , District Judge - 2 & A.S.J. , 
Pusad , during the above period . 


On return from leave , Shri V.B. Kulkarni , Dis 
trict Judge - 1 and A.S.J. , Pusad , is re - posted to his 
former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. 
( Pay ) Rules , 1981 that Shri V.B. Kulkarni , would 
have continued to officiate as District Judge - 1 and 
A.S.J. , Pusad , if he had not proceeded on leave 
during the above period . 

Dated the 15th February 2023 . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ४११ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 95-2023. 

Shri D.S. Thorat , Chief Judicial Magistrate , 


Yavatmal , is granted earned leave for 03 days 
w.e.f. 20th February 2023 to 22nd February 2023 
with permission to leave head quarter w.e.f. 17th 
February 2023 A.O.H. to 23rd February 2023 B.O.H. 
Necessary note be taken in his original ser 
vice book and leave account . 


२३ 


No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and office is kept with 
Shri V.S. Madke , 2nd Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) , 
Yavatmal , during the above period as under . 


On return from leave , Shri D.S. Thorat , Chief 
Judicial Magistrate , Yavatmal , is re - posted to his 
former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. 
( Pay ) Rules , 1981 that Shri D.S. Thorat , would 
have continued to officiate as Chief Judicial 
Magistrate , Yavatmal , if he had not proceeded on 
leave during the above period . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ४१२ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 96-2023. 

Shri P. C. Bachhale , Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & 
J.M.F.C. , Wani , is granted earned leave for 03 days 
w.e.f. 20th February 2023 to 22nd February 2023 
with permission to leave head quarter w.e.f. 17th 
February 2023 A.O.H. to 23rd February 2023 B.O.H. 
Necessary note be taken in his original ser 
vice book and leave account . 


No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and office is kept with 
Shri S.K. Shaikh , 2nd Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & 
J.M.F.C. , Wani , during the above period . 


On return from leave , Shri P.C. Bachhale , Jt . 
Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Wani , is re - posted 
to his former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. 
( Pay ) Rules , 1981 that Shri P.C. Bachhale , would 
have continued to officiate as Jt.Civil Judge ( Jr. 
Dn . ) & J.M.F.C. , Wani , if he had not proceeded on 
leave during the above period . 


S. V. HANDE , 

Principal District Judge , 
Yavatmal . 


Yavatmal : 

Dated 17th February 2023 . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च ३० एप्रिल ५ , २०२३ / चैत्र ९ - १५ , शके १ ९ ४५ 

अधिसूचना मुं . पो . का . , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( ३ ) 

कोणत्याही मानवी मेळाव्यास , मिरवणुकीस कोणत्याही ठिकाणी आयोजित 
करण्यास सार्वजनिक सुरक्षिततेसाठी , धोका होण्याची शक्यता लक्षात 
घेऊन बंदी घालीत आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ४१३ . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

संदर्भ : ( १ ) पोलीस अधीक्षक ( ग्रामीण ) , अमरावती यांचे पत्र क्र . जि . 
वि . शा -३ ९७-२०२३ , दिनांक ०३ फेब्रुवारी २०२३ . 
आदेश 


क्रमांक कलि- एमएजी - डे - २७- कावि- ११२-२०२३ . – 

उपरोक्त संदर्भान्वये सध्याच्या राजकीय घडामोडीच्या पार्श्वभूमीवर 
काही समाजकंटक क्षुल्लक कारणावरून वाद निर्माण करून कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करू शकतात . तसेच विविध राजकीय पक्षांचे 
नेते , पदाधिकारी हे एकमेकांविरोधात बयानबाजी व पोस्टरबाजी करीत 
असल्यामुळे स्थानिक स्तरावर त्यांचे कार्यकर्ते समोरासमोर येऊन वाद 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 


दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी महाशिवरात्री निमित्य ठिकठिकाणी 
यात्रा उत्सव साजरा करण्यात येत असून तसेच दि . १ ९ फेब्रुवारी २०२३ 
रोजी शिवजयंती ( तारीख नुसार ) साजरी करण्यात येते . त्या निमित्य 
मिरवणुकीचे आयोजन करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 


विविध वस्तूच्या दरवाढीमुळे स्थानिक संघटना तसेच विविध मागण्या 
व प्रश्नांवर मुस्लीम संघटना , हिंदू संघटना , शेतकरी संघटना व इतर 
संघटना , पक्ष अचानक आंदोलने करू शकतात . त्याच प्रमाणे मराठा / 
धनगर / ओबीसी समाजातर्फे आरक्षण करीता आंदोलन करण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही . 


सदर काळात काही खोडसाळ समाजकंटकांकडून क्षुल्लक कारणावरुन 
वाद निर्माण करुन तसेच स्थानिक नागरिकांकडून व राजकीय पक्ष 
संघटनांकडून वेळोवेळी किंवा अचानकपणे आपआपल्या मागण्याकरीता 
आंदोलने करण्यात येतात . त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकरता येत नाही . 


तरी वरिल बाबी लक्षात घेता जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्थेची परिस्थिती 
अबाधित राहावी याकरीता पोलीस आयुक्तालय परिक्षेत्र वगळून अमरावती 
जिल्ह्यामध्ये ग्रामीण भागात महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) 
प्रमाणे प्रतिबंधक आदेश दि . ०५ फेब्रुवारी २०२३ चे ००.०१ वा . पासून ते 
दि . १ ९ फेब्रुवारी २०२३ चे २४.०० वा . पर्यंत लागू करण्यात येत आहे . 


उपरोक्त बाबी लक्षात घेता जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्थेची परिस्थिती 
अबाधित रहावी या दृष्टीने सुरक्षिततेसाठी उपाय योजना करण्याचे दृष्टीने 
मी , विवेक घोडके , अपर जिल्हादंडाधिकारी , अमरावती मला प्रदान असलेल्या 
अधिकारानुसार महाराष्ट्र पोलीस अधिसूचना व आदेशान्वये खालील 
प्रकारास बंदी घालीत आहे . 


अधिसूचना मुं . पो . कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) 

शस्त्र , तसेच तलवार , भाला , चाकू , लाठी व इतर वस्तुमुळे 
जीवीत हानी होऊ शकते असे शस्त्र . 

२. विस्फोटकाचे व कच्च्या मालाची वाहतूक करणे . 

३. दगड , विटा इत्यादी क्षेपणास्त्राचा वापर करणे ( गोळा करणे ) . 
४. माणसाच्या / जमावाच्या एकत्रिकरण करण्यास , पुतळ्याचे प्रदर्शन 


१ . 


करण्यास . 

५. जाहीररित्या ओरडणे , गाणे संगीत वाजविणे , बिभित्स चाळे 
करणे , अंगविक्षेप करणे , चित्र - विचित्र कृती करणे , बदनामीकारक 
बोलणे , छायाचित्राचे प्रदर्शन करणे . 


महाराष्ट्र पोलीस कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ( १ ) अन्वये जारी केलेल्या 
मुं . पो . का . च्या कलम ३७ ( २ ) अन्वये जारी केलेल्या आदेश दि . 
०५ 
फेब्रुवारी २०२३ चे ००.०१ वा . पासून ते दि . १ ९ फेब्रुवारी २०२३ चे 
२४.०० वा . पर्यंत अमरावती जिल्ह्यात पोलीस आयुक्तालय परिक्षेत्र 
वगळून ग्रामीण भागात लागू राहील . 


उपरोक्त कलम ३७ ( १ ) अन्वये जारी केलेल्या अधिसूचनाचे 
उल्लघंनाबाबत महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम ३७ ( १ ) अन्वये कारवाई 
करण्यात येईल . तसेच कलम ३७ ( १ ) अन्वये जारी केलेल्या आदेशाचे 
उल्लंघनाबाबत संबंधितांवर उचित कायदेशिर कारवाई करीता महाराष्ट्र 
पोलीस कायदा १ ९ ५१ च्या कलम ( ३ ) अन्वये करण्यात येईल . उपरोक्त 
आदेश कामावरील शासकीय , निमशासकीय कर्मचारी , लग्न , नाटक , 
तमाशे , धार्मिक शासकीय कार्यक्रम , आठवडी बाजार यांना लागू होणार 
नाही . अंत्ययात्रेच्या व्यतिरिक्त कोणत्याही मिरवणुका / कोणत्याही रस्ता 
/ ओळी मधून कोणत्याही पोलीस स्टेशन अधिका - यांची लेखी परवानगी 
घेणे आवश्यक आहे . 


माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी 
जारी केले . 


अमरावती : 

दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२३ . 


विवेक घोडके , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 
अमरावती . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ४१४ . 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक सनिदुअम - नांदगाव खं . मत्स्यशेतकरी मत्स्य . सह . सं - नोंदणी 
अधिसूचना - ४४-२०२३ 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ( पदुम ) , अमरावती याव्दारे सूचित 
करते की नियोजित नांदगाव खंडेश्वर , तालुका मत्स्यशेतकरी उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्या . , सावनेर , ता . नांदगाव खंडेश्वर , जि . अमरावती 
ह्या संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम ९ ( १ ) अंतर्गत करण्यात आलेली असून उपरोक्त संस्थेचा नोंदणी 
क्रमांक ओटीआय - एनजीएन - एजीआर ( ओ ) - ८ ९ ५ - २०२३ , दिनांक 
१ ९ जानेवारी २०२३ हा आहे . 


सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) व सहकारी 
संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ कृषी 
संस्था ” व उपवर्गीकरण “ इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

66 


अमरावती : 

दिनांक १ ९ जानेवारी २०२३ . 


( अवाच्य ) , 
सहाय्यक निबंधक , 

सहकारी संस्था ( पदुम ) , अमरावती . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR 440001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


